गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 
निवड समितीची सुधारीत पुनर्रचना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. TAY १३२० (१३)/प्र.क्र.१७०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग 

क्र. संकीर्ण १०९२/ प्र.क्र.८२/सां.का.१, दिनांक १३ सप्टेंबर, १९९३ 

२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. लमंपु १३१८ (93)/ 
प्र.क्र.२३५/सां.का.४, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१८ 

३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण ८२२०/ 
प्र.क्र.१५/सां.का.४, दिनांक १८ जानेवारी, २०२० 

४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. लमंपु १३२० (१३)/ 
प्र.क्र.१७०/सां.का.४, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२० 

५) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं/२१०९, 
दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट क्र. १ अन्वये, गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या जन्मदिनी त्यांच्या नांवे, 


गायन व संगीत या क्षेत्रात प्रदीर्घ कार्य केलेल्या मान्यवरांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर 


पुरस्काराने गौरविण्यात येते. उपर्निर्दिष्ट क्र. २ अन्वये विषयांकित पुरस्कार निवड 
समितीवरीळ अशासकीय सदस्यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या उपर्निदिष्ट क्र. ३ अन्वये 


रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे, उपर्निर्दिष्ट क्र. ४ अन्वये गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर 


पुरस्कार निवड समितीची पुनर्रचना करण्यात आली होती. उपर्निर्दिष्ट क्र. ५ अन्वये 


श्री. गुलजार यांनी काही अपरिहार्य कारणास्तव समितीतून नांव वगळयाबाबत शासनास 


विनंती केलेली आहे. त्यानुसार गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर निवड समितीवरीलळ अशासकीय 
सदस्यांची सुधारीतपणे नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार निवड समितीच्या 


पुनर्रचनेस खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) शासकीय सदस्य 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य अध्यक्ष 
२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य उपाध्यक्ष 
३. सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य सदस्य 


४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः GAY १३२० (१३)/प्र.क्र.१७०/सां.का.४ 


ब) अशासकीय सदस्य 
१. श्री. अशोक पत्की अशासकीय सदस्य 
२. श्रीमती कविता कृष्णमूर्ती अशासकीय सदस्य 
३. श्री. शंकर महादेवन अशासकीय सदस्य 
४. श्री. सुरेश वाडकर अशासकीय सदस्य 
५. श्रीमती पुष्पा पागधरे अशासकीय सदस्य 
६. श्रीमती उषा खन्ना अशासकीय सदस्य 
७. श्री. सुदेश भोसले अशासकीय सदस्य 


सदर समिती या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षे कालावधीसाठी 
किंवा समितीची पुनर्रचना होणे यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत कार्यरत असेल. 


२. प्रवास व बैठक भत्ता :- 
समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार 
प्रवास भत्ता व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी व 
लेखाधिकारी आहरण व संवितरण म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या प्रयोजनार्थचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्यलेखाशीर्ष २२०५, १०२-कला व 
संस्कृती यांचे प्रचालन, (०४) इतर महोत्सव, (०४) (०१) इतर महोत्सव (कार्यक्रम) (२२०५ 
१६०५) - ५० इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


घु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२०१२१५१६५००४३९२३ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
४, 0 ernment 


. igi 
V | R DN: c=IN, ०२५०५ Of Maharashtra, ou=Tourism And 
| a S a mM fa O Cultural Affairs Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2:5.4.20=e 10348a52de465c7¢34a61591 bbe69b747ae1 
1457103a0cfb9a57fc6ce6, 


Thorat SS ree 
(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
४. उप सचिव (सांस्कृतिक काय), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः GAY १३२० (१३)/प्र.क्र.१७०/सां.का.४ 


६. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१४.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


